वाचा - 


अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणाच्या संपुर्ण 
प्रक्रियेत सुसुत्रता आणण्यासाठी विशेष 
कार्यदल (टास्क फोर्स) स्थापन करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२१/प्र.क्र.२४३/आरोग्य-६ 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत 
१० मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १९ जानेवारी, २०२२ 


१) शासन निर्णय क्र. माअप्र-२०२१/प्र.क्र.२४३/आरोग्य-६, दिनांक १८ जानेवारी, २०२२ 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयामधीळ अ.क्र. १३ येथील डॉ. कपिल झिरपे, जी.आय. 


सर्जन, सह्याद्री हॉस्पीटल, पुणे यांचे पदनाम डॉ. कपिल झिरपे, intensivist, Ruby Hall Clinic Pune 


असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११९१११३०५७०१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc Av AO 


.मा 
. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Sanjay 

Dattaram 

Mahadeshwar ८. 
संजय महाडेश्वर 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


न्न 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 

. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 


न्न 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः माअप्र-२०२१/प्र.क्र.२४३/आरोग्य-६, दिनांक १९ जानेवारी, 2022 


९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई (सर्व) 

१०.आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
११. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

१२.संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

१३.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई 

१४.विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 

१५. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१६.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्वी 

१७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ (सर्व) 

१८. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्व) 

१९.सर्व सह सचिव/ उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०.सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


